वस्तू व सेवा कर विभागांतर्गत अधिसूचित सेवांचे 
Business Process Re-engineering करण्याकरिता 
तज्ञ व्यक्तींचा अभ्यासगट नेमण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१६९/प्रशा-१ 
तिसरा मजला, विस्तार इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: २१.०८.२०२४ 
शासन परिपत्रक :- 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम -२०१५ च्या प्रभावी अंमलबजावणी संदर्भात 
मा.मुख्य आयुक्‍त, राज्य सेवा हक्क आयोग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये 
अधिसूचित सेवांचे Business Process Re-engineering करण्याकरिता ast Baia 
अभ्यासगट नेमण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. सदर निर्देशास अनुसरुन खालीलप्रमाणे 
अभ्यासगटाची नेमणूक करण्यात येत आहे. 
२. वित्त विभागाच्या अधिपत्याखालील वस्तू व सेवा कर विभागामार्फत पुरविण्यात 
येणाऱ्या सेवांसाठी खालीलप्रमाणे अभ्यासगटाची नेमणूक करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे पदनाम पद 
१) राज्यकर सहआयुक्त (महाविकास) अध्यक्ष 
2) राज्यकर उपायुक्‍त (महाविकास) सदस्य 
3) सहाय्यक राज्यकर आयुक्‍त (महाविकास) | सदस्य 


३. अभ्यासगटाची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे असेल :- 
|. अधिसूचित सेवा नागरिकांना अधिक सुलभततेने पुरविण्याच्या दृष्टीने प्रक्रिया सुलभ 
व सुरळीत करण्यासाठी Business Process Re-engineering करणे 
॥. अधिसूचित सेवांबाबत अभिलेख जतन करण्याबाबत कालावधी निश्चित करणे 
४. अहवाल सादर करण्यासाठीचा कालावधी - उपरोक्‍त अभ्यासगटाने आपला अहवाल 
तीन महिन्यात शासनास सादर करावा. 
५. सदर अभ्यासगटास आवश्यकतेनुसार बैठका घेता येतील. 


६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक 
२०२४०८२१११२०५८४६०५ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by SHUBHANGI SANTOSH SHINDE 
S H U B H A N G | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE DEPARTMENT, 
2.5.4,.20=857a2db6967 11bd761257e683452a8f55de6ef4039a126f303263717 
0e7a5659, postalCode=400032, st=Maharashtr 


, st=Maharashtra, 
serialNumber=D26BCA2FA7D4A77C04936DES6AAF9B37A9BOAOBE36C2D1F 
£72BE9B4152E45C68, cn=SHUBHANG! SANTOSH SHINDE 
Date: 2024.08.21 11:36:53 +05'30' 


(शुभांगी शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१६९/प्रशा-१ 


३. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
४. सर्व सन्माननीय विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य 

५. सर्व मंत्री राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मुख्य सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 

राज्य मुख्य सेवा हकक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग, मुंबई. 
आयुक्त, राज्य सेवा हक्क आयोग, नाशिक महसुली विभाग, नाशिक. 

अपर मुख्य सचिव (वित्त) / प्रधान सचिव (व्यय)/सचिव (ले.व को.)/सचिव (विसु), वित्त 
विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

१०. राज्यकर आयुक्त, वस्तू व सेवा कर विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

११. उप सचिव, राज्य सेवा हक्क आयोग, मुंबई. 

१२. उप सचिव (कराधान), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. सह सचिव / उप सचिव (र.व का.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. सर्व सह सचिव / उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. निवडनस्ती (प्रशासन-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


eon SG mM 


पृष्ठ २ पैकी २ 


